मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेझ्ानुसार, 
अपिलार्थी / तक्रारदारांना ऑनलाईन 
तक्रारी दाखल करण्याकरिता आयोगाच्या 
संकेतस्थळामध्ये ऑनलाईन पोर्टल 
महाआयटी यांचेकडून विकसित करुन 
घेण्यासंदर्भातील प्रस्तावास वित्तीय आणि 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : साप्रवि-१२०२३/१३/२०२४-साप्रवि(कक्ष-६) 
१९ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक: ०९ जुले, २०२४. 

प्रस्तावना:- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल रिट याचिका (दिवाणी) क्र. ३६०/२०२१ (श्री. fart चंद जैन 

विरुद्ध भारत सरकार व इतर) मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०९.१०.२०२३ रोजी area परित 
करुन सर्व राज्य माहिती आयोगांना प्रत्येक याचिकाकर्त्यालळा ऑनळाईन तक्रारी आणि अपील दाखल 
करण्याची सुविधा सुनिश्चित करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, 
मुंबई यांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने 
महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाने महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या. (Maharashtra Information 
Technology Corporation Ltd.-MahalT) या महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमाकडून आयोगाचे कंम्प्लेंट 
पोर्टल विकसित करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर प्रस्तावास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यासंदर्भात आता शासाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगा, मुख्यालय, मुंबई यांनी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्या. 
(Maharashtra Information Technology Corporation Ltd.-MahalT) या महाराष्ट्र शासनाच्या 
उपक्रमाकडून आयोगाचे hese पोर्टल विकसित करुन घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
यासाठी येणाऱ्या रु. रु. ३०,५७,२५८/- (अक्षर रुपये तीस लाख सत्तावण्ण हजार SAV अठ्ठावण्ण फक्त) 
(कर वगळून) इतका खर्चा मान्यता देण्यात येत आहे. खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 


Item Cost (Rs.) 


(l) Website Development Charges:- 23,90, 298.00 
One Time Development Cost (including MahalT Service Admin 


Charges and security audit charges ) for 3 months 
(I) Hosting Chares:- Cloud Services (Yearly Cost) 9,199, 828.00 
(lI)Website Support and Maintenance for a year:- Annual 498,443.92 
Maintenance Charges (AMC) 


Total:- | ३०,७५,२५७.६० 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रवि-१२०२३/१३/२०२४-साप्रवि(कक्ष-६) 


२. हा खर्च “मागणी क्रमांक ए ४- २०७० इतर प्रशासनकीय सेवा ८००-इतर खर्च (००) (०९) राज्य 
माहिती आयोग (२० ७० ०७८२) (योजनेतर) अंतर्गत १३-कार्यालयीन खर्च” या लेखाशीर्षाखाली सन 
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा 
व तो सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या खर्च खाती टाकण्यात यावा. 


३. हा झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/ भाग- 
२, दिनांक १७.०४.२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, 
अनुक्रमांक २७-अ, नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छठ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७०९१५३२२५४००७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ROSHANI DINESH KADAM PATIL 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d 1 2f2c1313143ad8376755d0 


815a1eb20fd0ce, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


a, 
30B20659CCB13 


serialNumber=16D26A3CE7C86CC341C246E6BB468A8 
144AF609F03226E90BA0C, cn=ROSHANI DINESH KADAM PATIL 


Date: 2024.07.09 15:43:59 +05'30' 


(रो. दि. कदम-पाटील) 
शासनाच्या उप सचिव 
प्रति:- 

१. महालेखापाल, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, मुख्याळय, १३ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
मंत्रालयासमोर, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
उप सचिव, वित्त विभाग, व्याय-४/विनियम, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.- अर्थसं (२६), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
निवड नस्ती, सा.प्र.वि./कार्या.- माहिती (६) 


GMS K 


पृष्ठ २ पैकी २ 


